संजीवनी चॅरिटेबल ट्रस्ट, कुरूंदवाड 
संचालित संजीवनी इंग्लिश मिडियम 
स्कूल, कुरूंदवाड जि.कोल्हापूर या 
शाळेचे, मौजे तेरवाड जि.कोल्हापूर येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२४/प्र.क्र.४८२/२४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचे जा. क्र./शिउसं/ माध्य-२/ 
स्थलांतर/कोवि/२०२३/६२२४,दि.२७/०७/२०२०चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

संजीवनी चॅरिटेबल ट्रस्ट, कुरूंदवाड संचालित संजीवनी इंग्लिश मिडियम स्कूल, कुरूंदवाड 
ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित माध्यमिक (इ१ वी ते १० वी) शाळेचे, मौजे 
तेरवाड ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त Mod महापुराचा धोका व अपुऱ्या इमारतीमुळे स्वमालकीच्या इमारतीत स्थलांतर 
प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खाळील अटी व 
शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच इच्छुक विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(2) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यथित तत्त्वावरील असल्याने शाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शा्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२४/प्र.क्र.४८२/२४/एसएम-१ 


(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांनी सदर शाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१६१६४९२३६४२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1ed4f4fce865eda3 
495969f77d97c89a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MUNDHE य्य 
(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक ( प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 
अध्यक्ष/ सचिव, संजीवनी चॅरिटेबल ट्रस्ट, कुरूंदवाड. 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


०७८ Av AD _O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


